RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


मरामेन जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ६ ] 


गुरुवार 


ते 


[ पृष्ठे ६ 


बुधवार, मार्च १९ -२५, २०१५ / फाल्गुन २८ - चैत्र ४, शके १ ९ ३६ / १९ ३७ 

[किंमत : रुपये ९.०० ]] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ मार्च २०१५ . 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक मावज . २०१३ /प्र. क्र . २६७ / ३४- अ. - भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आणि त्याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल , याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (प्रदर्शने ), गट- अ या पदाच्या सेवाप्रवेशाचे 
विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 


“ 


या नियमांना 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक ( प्रदर्शने ), गट - अ ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१५ ” असे 


१ . 
म्हणावे 


२ . 


या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( क ) “ पदवी ” याचा अर्थ, सांविधिक विद्यापीठाची पदवी, असा आहे ; 
( ख ) “ पदविका ” याचा अर्थ, सांविधिक विद्यापीठाची किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेची पदविका , असा आहे ; 
( ग ) संचालनालय " याचा अर्थ, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, असा आहे ; 
( घ ) शासन याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन , असा आहे ; 

( ङ ) “ उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
अधिनियम , १९ ६५ ( महा. १९ ६५ चा ४१ ) अन्वये, स्थापन केलेल्या विभागीय मंडळाने घेतलेली, उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षा आणि त्यामध्ये शासनाने तिला समकक्ष म्हणून घोषित केलेल्या अन्य कोणत्याही परीक्षेचा समावेश होतो ; 

मान्यताप्राप्त संस्था ” याचा अर्थ, शासनाने मान्यता दिलेली संस्था, असा आहे . 


" 


( १ ) 


भाग चार- अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-२५, २०१५ / फाल्गुन २८ - चैत्र ४, शके १९ ३६/ १९३७ 


३ . 


उप संचालक ( प्रदर्शने ), गट - अ या पदावरील नियुक्ती , 
( एक ) ज्यांचे वय ३५ वर्षांपेक्षा जास्त नाही : 
परंतु , आधीपासून शासकीय सेवेत असलेल्या उमेदवारांच्याबाबतीत उच्च वयोमर्यादा , पाच वर्षांपर्यंत शिथिल करता येईल . 
( दोन ) ज्यांनी उपयोजित कला किंवा चित्रकला आणि रंगकला यामध्ये ललितकला पदवी धारण केलेली आहे 


• 


किंवा 


उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर, शासकीय कला पदविकेतील , पाच वर्षांचा पदविका पाठ्यक्रम, 
धारण केलेला आहे . तसेच , 

त्यांना मराठी आणि इंग्रजी भाषेचे सुयोग्य ज्ञान असावे. 
( तीन ) त्याने उप- खंड (दोन ) मध्ये नमूद केलेली, अर्हता संपादन केल्यानंतर , प्रदर्शनांची मांडणी आणि प्रदर्शन - वस्तुंची निवड , 
सजावट आणि प्रदर्शन , यासंबंधात एखाद्या नामांकित संस्थेत किंवा शासकीय कार्यालयात जबाबदारीच्या पदावर काम करण्याचा,किमान 

पाच वर्षे कालावधीचा, अनुभव धारण केलेला आहे, 
अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने करण्यात येईल. 

टीप. - खंड ( चार ) च्या प्रयोजनार्थ “ जबाबदारीचे पद " या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, राज्य स्तरावरील अथवा राष्ट्रीय स्तरावरील जाहिरात 
अभिकरणातील वरिष्ठ दृष्य रचनाकार ( Senior Visualiser ) किंवा वरिष्ठ कल्पकता प्रमुख ( Senior Creative Head ) किंवा 
कल्पकता दिग्दर्शक ( Creative Director ) किंवा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( Deputy Chief Executive Officer ) ही 
पदे समाविष्ट आहेत . 

उप संचालक ( प्रदर्शने), गट- अ या पदावर नियुक्त झालेली व्यक्ती, दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी परिवीक्षाधीन राहील . परिवीक्षा 
कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत वाढविता येईल . या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस , परिवीक्षा कालावधीच्या आत सदर पदासाठी 
विभागीय परीक्षा विहित केली असल्यास, उत्तीर्ण होणे आणि प्रशिक्षण विहित केले असल्यास , ते पूर्ण करणे आवश्यक असेल आणि परिवीक्षा 
कालावधी, यशस्वीरीत्या पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्याने /तिने विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही किंवा विहित केलेले 
प्रशिक्षण पूर्ण केले नाही किंवा परिवीक्षा कालावधी यशस्वीरीत्या पूर्ण केला नाही अथवा तो / ती सदर पदासाठी योग्य नसल्याचे आढळल्यास , 
त्याच्या /तिच्या सेवा समाप्त करण्यास पात्र राहील . 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार हिंदी आणि मराठी 
भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर , त्याला /तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. 


४ . 


६ . 


नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने, महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी 
विहित केलेले “ संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र ” धारण करणे आवश्यक राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मनीषा पाटणकर -म्हैसकर , 

शासनाच्या सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ -२५, २०१५ /फाल्गुन २८ - चैत्र ४, शके १९ ३६ / १९ ३७ 


eu 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated 9th March 2015 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA , 


No. MaVaJ. 2013 /C.R . 267/ 34 - A. - In exercise of the powers conferred by the proviso to 
Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating recruitment to the post of Deputy Director (Exhibition ), Group - A in 
the Directorate General of Information and Public Relations of the Government of Maharashtra , 
namely : 


1. These rules may be called the Deputy Director (Exhibition ), Group - A in the Directorate 
General of Information and Public Relations (Recruitment) Rules , 2015 . 


2. In these rules , unless the context requires otherwise, - 

( a ) “Degree ” means degree of a Statutory University ; 
(6 ) " Diploma” means a Diploma of a Statutory University or of a Recognised Institute ; 


( c) " Directorate” means Directorate General of Information and Public Relations ; 


(d ) “Government” means the Government of Maharashtra ; 


(e ) “ Higher Secondary School Certificate Examination " means the Higher Secondary 
School Certificate Examination conducted by the Divisional Board established under the 
Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Boards Act , 1965 (Mah . XLI of 
1965) and it includes any other Examination declared by the Government to be equivalent 
thereto ; 


( f) " Recognised Institute ” means an Institute recognised by the Government. 


3. Appointment to the post of Deputy Director (Exhibition ), Group- A shall be made by 
nomination from amongst the following candidates who , 


(i ) are not more than 35 years of age : 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed up to five years in case of candidates 
who are already in the service of the Government ; 

(ii ) possess a degree in Bachelor in Fine Arts in Applied Art or in Drawing and 
Painting ; 


or 


possess five years diploma course in Government Diploma in Art after passing the 
Higher Secondary School Certificate Examination ; 


have sound knowledge of Marathi and English Language ; 

(iii) possess experience for a minimum period of five years after acquiring the 
qualification mentioned in sub - clause ( ii) on a responsible post in a reputed firm or a 
Government office , in layouts of exhibitions and selection , decoration and display of exhibits . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ ९-२५ , २०१५ / फाल्गुन २८ - चैत्र ४ , शके १ ९ ३६/ १९ ३७ 


Note.— For the purpose of clause (iv ), the expression “ responsible post” means and includes 
Senior Visualiser or Senior Creative Head or Creative Director or Deputy Chief Executive 
Officer of a State Level or National Level Advertising Agency . 

4. A person appointed to the post of Deputy Director (Exhibition ), Group - A shall be on 
probation for a period of two years. Probation period may be extended maximum up to one 
year. A person appointed to the post shall be required to pass the prescribed Departmental 
Examination , if any , and to complete the prescribed training , if any, within the probation 
period and complete the probation period successfully . If he does not pass the prescribed 
Departmental Examination or does not complete the prescribed training or does not complete 
the probation period successfully or is not found suitable for the post , his services shall be 
liable to be terminated . 


5. A person appointed to the post mentioned in the rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, 
unless he has already passed or has been exempted from passing those examinations . 


6. A person appointed to the post mentioned in rule 3 should possess a certificate in 
Computer Operation prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of 
Maharashtra , from time to time. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


MANISHA PATANKAR -MHAISKAR , 


Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ -२५, २०१५ /फाल्गुन २८ - चैत्र ४, शके १९ ३६ / १९ ३७ 


ç 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th February 2015 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973. 

No. CRC . 0509 / 169/C.R . 45 /Desk -XI.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ), in its application to the State of 
Maharashtra and in modification of all the earlier notifications issued in this behalf, the 
Government of Maharashtra , after consultation with the High Court of Judicature at Bombay, 
hereby , with effect from the 28th day of February 2015 specifies that — 

( a ) The Dodamarg in the revenue District of Sindhudurg to be a place where a Court of 
Judicial Magistrate First Class , Dodamarg shall be established ; 

(b ) The criminal cases arising out of the Dodamarg and the Dodamarg Police Station areaas 
and out of villages form the Dodamarg revenue taluka being filed and dealt with by the Court of 
Judicial Magistrate First Class , Sawantwadi shall stand transferred to the Court of Judicial 
Magistrate First Class, Dodamarg ; 

( c) The criminal cases arising out of the villages form the Dodamarg revenue taluka , shall 
be filed and dealt with by the Court of Judicial Magistrate, First Class , Dodamarg . 

List of revenue villages in Dodamarg Taluka 


Sr. No. 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of the village 

( 2 ) 


Name of the village 

( 2 ) 


( 1 ) 


1 


Talkat 


20 


Kendra Khurd 


2 


Kolzar 


21 


Sateli Bhedashi 


3 


Kasai 


22 


Avade 


4 


Ambili 


23 


Tervanmedhe 


5 


Panturli 


24 


Sonaval 


6 


Shirwal 


25 


Bambarde 


7 


Kalane 


26 


Tervan 


8 


Morgaon 


27 


Bodade 


9 


Adali 


28 


Khanyale 
Zolanbe 


10 


29 


11 


Usap 
Mangeli 
Talekhol 


30 


ugade 
Maneri 


12 


31 


13 


Vazare 


32 


Kumbral 


14 


Girode 


33 


Bhikekonal 


15 


Konal 


34 


Sasoli 


16 


Ker 


35 


Kudase 


17 


Morle 


36 


Phondaye 
Fukeri 


18 


Ainode 


37 


19 


Patye 


38 


Khotral 


भाग चार - अ -२ 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ -२५, २०१५ / फाल्गुन २८ - चैत्र ४, शके १९ ३६ / १९ ३७ 


List of revenue villages in Dodamarg Taluka 


Sr. No. 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of the village 

( 2 ) 


Name of the village 

( 2 ) 


( 1 ) 


39 


48 


Kendra Budruk 


Aayi 
Virdi 


40 


49 


Ghodge 
Parme 


41 


Matane 


50 


42 


51 


Palye 
Hewale 


43 


52 


44 


Ambadgaon 
Shirange 
Mekurla 
Ghodgewadi 
Sargave 


53 


Ghatwide 


45 


54 


Pikule 


46 


55 


Zare 


47 


Pal 


56 


Khadpade 


The aforesaid 56 ( Fifty Six ) villages shall now be excluded form the local limits of the ordinary 
jurisdiction of the Civil Judge ( Junior Divison ) Sawantwadi. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. A. SAYEED , 

Principal Secretary and 
Remembrancer of Legal Affairs to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


